आयुक्त,दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, मुंबई 
यांचे कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील 
प्रस्तावित ८२६ अस्थायी व १७१ अतिरिक्त 
पदांना सन २०२३-२४ व सन २०२४-२५ या 
वर्षांकरीता दि.१/३/२०२४ ते दि.३१/८/२०२४ 
पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, wae, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. दुविआ-२०२४/प्र.क्र.१४/पदुम-६ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक- २० मार्च, २०२४ 


वाचा :- १) कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.दुविआ १०२२/प्र.क्र.२५/पदुम ६, दि.१०/१०/२०२३. 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.२१.०२.२०२४. 
३) आयुक्त, दु वि.वि. यांचे पत्र क्र.आदुवि -१५ (९)/अस्थायी पदे /मुदतवाढ २०२३-२४/४००३, 
दि.२२/०२/२०२४. 


प्रस्तावना: 


आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभागाच्या अधिनस्त अधिकारी/कर्मचा-यांच्या एकूण ४०९७ 
पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास शासनाने दि.३०/०८/२०१४ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिलेली आहे. 
सुधारित आकृतीबंध मंजूर झाल्यानंतर आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग यांच्या अखत्यारीतील विविध 
कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी वर्गाची एकूण ८२७ अस्थायी पदे व १७८ अतिरिक्‍त पदे 
दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत चाळू ठेवण्यास संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आळी आहे. आयुक्त कार्यालयाने संदर्भ क्र.३ च्या पत्रान्वये ८२६ अस्थायी पदांना व १७१ अतिरिक्‍त 
पदांना पुढे चाळू ठेवण्यास मुदतवाढ देणेबाबत विनंती केलेली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२ च्या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवण्यास 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 


आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास यांच्या अखत्यारितील विविध कार्यालयातील अधिकारी व 
कर्मचारी वर्गाच्या प्रस्तावित एकूण ८२६ अस्थायी पदे व १७१ अतिरिक्त पदांना दि.०१/०३/२०२४ ते 
दि.३१/०८/२०२४ पर्यंत चालू ठेवण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. अस्थायी व 
अतिरिक्त पदांचा गोषवारा विवरणपत्र “अ” मध्ये स्वतंत्रपणे दर्शविण्यात आलेला आहे. 

१. प्रस्तावित पदांपैकी सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रिक्‍त असलेली पदे वगळण्यात येतील. 


२. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास यांनी सुधारित आकृतीबंधानुसार मंजूर ४०९७ पदांसह सर्व एकूण पदांचा 
आढावा घेऊन नेमकी किती पदे आवश्‍यक आहेत, याबाबतची माहिती शासनास सादर करुन सुधारित 
आकृतीबंधास उच्चस्तरिय सचिव समितीची मान्यता घेणे आवश्‍यक राहिल. 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविआ-२०२४/प्र.क्र.१४/पदुम-६ 


३. अस्थायी पदांना येत्या दोन ते तीन महिन्यांत रिक्‍त पदांवर टप्प्याटप्प्याने समायोजित करण्यात यावे. 
समायोजनाची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास पुढील मुदतवाढ देण्यात येणार नाही. 
४. या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च सन २०२३-२४ व सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पातील मंजूर तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 
५.सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.२१ फेब्रुवारी २०२४ रोजीचा शासन निर्णयान्वये प्रशासनीक 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
६.सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असुन 
त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०३२०१७३२५८४३०१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


सोबत :- विवरणपत्र "अ ASHWINI BHIMRAO #35 ss: "Sa 
YAMGAR ५ eee 
(अश्विनी यमगर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई-१८ 
२) जनसंपर्क अधिकारी, आ. दु. वि. कार्यालय, वरळी, मुंबई 
३) उपायुक्त (प्रशासन), आ. दु. वि. कार्यालय, वरळी, मुंबई 
४) उप आयुक्त(वित्तीय सल्लागार), आ. दु. वि. कार्यालय, वरळी, मुंबई 


Cc 


| 


93) 


अधिदान व लेखाधिकारी,बांद्रा (पूर्व मुंबई-५१. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, बृहन्मुंबई दूध योजना, वरळी, मुंबई-१८. 
प्रकल्प अधिकारी, दुग्ध प्रकल्प, दापचरी. 
सर्व शासकीय दूध योजना. 
१०) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी/उपकोषागार अधिकारी. 
११) सर्व प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी. 
१२) सर्व जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी. 
१३) आयुक्त पशुसंवर्धन पुणे / निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 
१४) व्यवस्थापक, पश्ुपैदास व संगोपन केंद्र पालघर, जिल्हा-पालघर 
) 
) 
) 


Nn ८. 


) 
) 
) 
) 
) महालेखापाल, FERTS-9/2 (लेखा अनुज्ञेयता लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 
) 
) 
) 
) 


८“? 


१५) अतिरिक्‍त आदिवासी आयुक्‍त नाशिक. 

१६) जिल्हाधिकारी व उप आदिवासी आयुक्त, ठाणे. 

१७) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे. 
१८) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक विकास प्रकल्प शहापूर/जव्हार, जि.ठाणे. 
१९) वित्त विभाग व्यय-२ / वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा) 

२०) कार्यासन क्रमांक पदुम-१६ 

२१) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविआ-२०२४/प्र.क्र.१४/पदुम-६ 


(शासन निर्णय क्र.दुविप्र-२०२४/प्र.क्र.१४/पदुम-६, दि.२०/०३/२०२४ सोबतचे विवरणपत्र "अ" 


दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील अस्थायी पदे दि.०१/०३/२०२४ ते ३१/०८/२०२४ 
या कालावधीसाठी पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत. 
अ.क्र. कार्यालय/योजनेचे नांव दि.२८.०२.२०२४ |दि.०१.०३.२०२४ ते 
पर्यंत पदांना मंजूरी | दि.२८.०२.२०२५ 
प्राप्त पर्यंत मंजूरी 
आवश्यक पदे 
अस्थायी | अतिरिक्त अस्थायी अतिरिक्‍त 
= R 3 ४. | 4 द 
हिं शासकीय दूध योजना, अहमदनगर व शित. केद्र, अकोले, | १४ शि १४ a 
ब्राम्हणवाडा, तिसगांव, राजूर, जामखेड, नारायणगव्हाण 
२ शासकीय दूध योजना, वणीवशासकीयशितकरणकेंद्र fe |- je |- | 
३ शासकीय दूध योजना, धुळे व शासकीय Pra. he, | १८ श्र 9¢ | 
तळोदा, नंदूरबार व साक्री 
४ शासकोय दूध योजना, चाळीसगांव fe el ध्य | 
५ शासकीय दूध योजना, नाशिक व शासकीय शितकरण|६ | ६ | 
कद्र, चांदवड 
६ शासकोय दूध योजना, परभणी व झासकोय शित. केद्र, | ७ g ७ र 
ंगाखेड, हिंगोली 
७ शासकीय दूध योजना, छत्रपती संभाजीनगर व शित.केंद्र, २१ |६ हव. ६ 
कन्नड, जालना, वैजापूर, सिल्लोड 
८ शासकोय दूध योजना, भूम व शासकीय शितकरण केंद्र, | ७ ५ ७ षु 
परां 
९ शासकीय दूध योजना, नांदेड व शितकरण केंद्र, नरशी  |१० | १२ 1१० | १२ 
Ps य दूध योजना, बीड व शितकरण केद्र, | 92 | 2 १२ | १२ 
ंबेजोगाई, केज, माजलगांव 
i य दूध योजना, उदगीर व शित, केद्र, धाराशीव, २४.  । १८ रके az 
मरगा, मुरुड, निलंगा 
१२ य दूध योजना, नांदुरा व शित. केंद्र, मातोळी, | 3 a 3 a 
चिखली, खामगांव 
१३ शासकीय दूध योजना, अकोला व शासकोय शितकरण | १८ a १८ a 
कद्र, वाशिम 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविआ-२०२४/प्र.क्र.१४/पदुम-६ 


१४ य दूध योजना, अमरावती व शितकरण केंद्र, ६ कि ६ शि 
परतवाडा, मोर्शी 

१५ य दूध योजना, यवतमाळ व शितकरण केंद्र, ४ णि ४ = 
पुसद, मारेगांव 

१६ शासकीय दूध योजना, गोंदिया व शित.केंद्र, भंडारा, | १९ a १९ rl 
मसर, कोहमारा, सातगांव 

१७ य दूध योजना, चंद्रपूर व शितकरण केंद्र, १५ शि १५ | 
1S, कन्हेरी 

१८ शासकीय दूध योजना, वर्धा व शासकोय शितकरण केंद्र, | १७ a १७ शि 
म 

१९ य दूध योजना, मिरज व शितकरण केंद्र, जत, ४९ |।३ ४९ |३ 

२० य दूध योजना, पुणे व शितकरण केंद्र, ओतूर, | ९ १२ ९ ia 
दुरी (मावळ) 

२१ RIRTH दूध योजना, महाबळेश्वर व शितकरण केद्र, 7. 14. |e -| 

२२ शासकीय दूध योजना, सोलापूर व शितकरण केद्र, बार्शी, | ५ | | ५ शो 
, सांगोला 

२३ शासकोय दूध योजना, सातारा व शितकरण केंद्र, वडूज, | १४ a १४ | 
पारगांव, फळटण 

२४ शासकोय दूध योजना, महाड g | द णि 

२५ शासकीय दूध योजना, रत्नागिरी व शितकरण केद्र, ८ शि ¢ P| 
ीी, लांजा 

२६ शासकीय दूध योजना, चिपळूण ३ a 3 a 

२७ शासकीय दूध योजना, कणकवली व शित. केंद्र, कोलगांव | ८ शि é | 

२८ शासकीय दूध योजना, खोपोली हक ल ०: (|| 

२९ RIRTH दूध शितकरण केद्र, सरळगांव ६ शि ६ 1 | 

३० पशुपैदास व संगोपन केंद्र, पालघर ५ णि ५ | 

३१ प्रकल्प अधिकारी, दापचरी व शितकरणकेंद्र, दापचरी |।२३ |१  |२३ [१ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः दुविआ-२०२४/प्र.क्र.१४/पदुम-६ 


३२ प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी (सर्व) ३० शि ३० शि 
३३ Re जिल्हयाच्या ठिकाणी जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास | ७२ a ७२ a 
री कार्यालये 
३४ बिगर आदिवासी क्षेत्रात दुग्धव्यवसाय जास्तीत जास्त 7 7 7 7 
चालना देण्याच्या दृष्टीने YS करण्यात आळेळी आघाडी 
पथके 
३५ दिवासी क्षेत्रात दुग्धव्यवसायात जास्तीत जास्त चालना | १२ 7 १२ 7 
ण्याच्या दृष्टीने सुरु करण्यात आलेली आघाडी पथके 
य 
३६ दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील वैयक्तिक पदे २६ शि २५ शं 
३७ युक्‍त कार्यालय, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, वरळी । ३५ | 34 oan 
३८ बृहन्मुंबई दूध योजना, आरे/वरळी/कुर्ला २३३ णि २३३ । ९४ 
३९ नियंत्रक, गुरे नियंत्रण कार्यालय, गोरेगांव la ee fe 
४० प्राचार्य, दिन दयाळ उपाध्याय दुग्ध विज्ञान संस्था, आरे । १२ शो १२ श्र 
४१ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरे दुग्ध वसाहत, गोरेगांव, | ४४ गि 88 १ 
एकूण ८२७ | qe  ।८२६ । १७१ 


Digitally signed by ASHWINI BHIMRAO YAMGAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ASHWINI BHIMRAO cttscricartonenvo aor beparret 

2.5.4.20=f0b627b3230194fa84bd0e5b4eb590e81c2c1 5ce998bal 

9f4825b4ac3eee 1 3ce, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


YA M G A R serialNumber=1E31BE6F920A3D606925AB728A537257F35F1F0B 
E19B929C1 BODDCBA1E89366B, cn=ASHWINI BHIMRAO YAMGAR 


Date: 2024.03.20 17:44:03 +05'30' 


(अश्विनी यमगर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


